मराठवाडा विकास मंडळाच्या अभ्यास 
अहवालांकरिता निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक: मविमं-२०१७/प्र. क्र. १२/ का. १४१६, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २१ मे, २०१८. 


संदर्भ -१. विभागाचे समक्रमांक दिनांक ३० जून २०१७ रोजीचे आदेशा 


२.प्रशासकीय नि संशोधन अधिकारी, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचे 
क्र. मविमं/मुल्यमापन/अभ्यास/२०१७/२७४, दि.१८ मे, २०१८ रोजीचे पत्र. 


शासन आदेठा: 


मा. राज्यपाल यांनी वार्षिक योजना २०१७-१८ करिता दिलेल्या निदेशानुसार व मान्यतेने 
मराठवाडा विकास मंडळाने हाती घेतलेल्या निम्नलळिखित अभ्यासांना संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
आदेशान्वये मान्यता प्रदान करून निधी वितरण करण्यात आले आहे. मराठवाडा विकास मंडळाने 
संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये “मराठवाड्यातील मुलींचे वसतिगृहे सद्यस्थिती मूल्यमापन” या 
विषयाच्या अभ्यास अहवालाचे माहिती संकलनाचे काम पूर्ण झाले असल्याचे कळवितांना सदर 
अभ्यास अहवालाकरिता माहिती संकलनानंतर देय असणारा दुसरा हप्ता (४०%) वितरित 
करण्याची विनंती केली आहे. 


तिसरा हप्ता 
पहिला । दुसरा हप्ता sage 
अभ्यास अहवाल ह आण ली अभ्यासाकरिता | हप्ता ४०% ४०% pa 
विषय 3 मंजूर निधी आगाऊ माहिती नादा कर्णा 
कलात र सादरीकरणा 
(वितरित) | संकलनानंतर न 
नंतर 
मराठवाड्यातील | डॉ. अशोक बेलखोडे, 
मुलींचे वसतिगृहे तज्ञ सदस्य, 
सद्यस्थिती मराठवाडा विकास १,२५,०००/- | ५०,०००/- | ५०,०००/- २५,०००/- 
मूल्यमापन मंडळ 
औरंगाबाद 
एकूण ५०,०००/- 


२. आता, उपरोक्त अभ्यासाचे माहिती संकलनाचे काम पूर्ण झाले असल्याने मराठवाडा 


विकास मंडळाच्या विनंतीनुसार दुसरा हप्ता ₹. ५०,०००/- (₹. पन्नास हजार फक्त) इतकी रक्‍कम 


या शासन आदेशान्वये मराठवाडा विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मविमं-२०१७/प्र.क्र.१२/का.१४१६, 


३. याबाबत होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१०, ४५१५- इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील 


भांडवली खर्च, (००) (०२) वैधानिक विकास मंडळांचा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यक्रम, ५३- मोठी 
बांधकामे (४५१५ ००३९) कार्यक्रम)" या लेखाशीर्षाखाळी, सन २०१८-१९ या वर्षातील 


अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५२११५१३१३०७१६ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vidya tm en 
Hampayya णि णा 
(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
अपर आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद. 
प्रत माहितीस्तव: 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२. महालेखापाल (१ व २), लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर. 


३. महालेखापाल (१व २), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


५. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


